पोलीस दलाच्या पुनर्रचनेअंतर्गत निर्माण 
केलेल्या विविध पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई-३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा:- 

१) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.रापोसे-०५/२००१/ सीआर-१६२/ पोल-१अ, दि.५.७.२००१. 

२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.रापोसे-०१/२००१/ प्र.क्र.४३/पोल-१अ, दि.२९.८.२००५ व 
दि.२४.११.२००५. 

३) शासन शुध्दीपत्र क्र.रापोसे-०१/२००१/ प्र.क्र.४३/पोल-१अ, दि.१.७.२००६ 

४) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.रापोसे-०५/२००१/सीआर-१६२/ पोल-१अ, 
दि.६.१.२००६, दि.५.६.२००६ व दि.१०.११.२००६. 

५) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१६१३/ प्र.क्र.४१९/पोळ-१अ, दि.१४.१०.२०१३. 

६) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१६१४/ प्र.क्र.७२/पोल-१अ, दि.५.०३.२०१४. 

७) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१६१५/ प्र.क्र.२१/पोल-१अ, दि.२५.०३.२०१५, 
दि.१३.४.२०१५. 

८) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१६११/ प्र.क्र.२४/पु.बा.क्र.५५/पोळ-१अ, 
दि.२०.०७.२०१५. 

९) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३, दि. १७.०३.२०२०. 

१०) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६ब/ पो.अ/ पो.उ.आ./ 

मु.वा./४७/२०१३, दि. ३०.०७.२०२०. 
११) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२०. 


शासन निर्णय :- 

राज्याच्या पोलीस दलाच्या पुनर्रचनेअंतर्गत सन २००१-०२ मध्ये निर्माण करण्यात आलेल्या 
पोलीस अधीक्षक/ पोळीस उपआयुक्त व पोलीस उपअधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्‍त या दर्जाच्या 
एकूण ११५ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.९ येथे नमूद दि.१७.०३.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक 
०१.०३.२०२० ते दिनांक ३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळी होती. सदर अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.०९.२०२० पासून पुढील मुदतवाढ देण्याबाबत पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी संदर्भाधिन क्र.१० येथे नमूद दिनांक ३०.०७.२०२० च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केळे आहे. 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


२. या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या ११५ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(अ) सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत व पदे ज्या 
कारणासाठी, अटींचे व शर्तीचे अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्यांचे पालन करण्यात आले आहे. 

(ब) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२० नुसार 
कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतीबंध उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन 
घेण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करण्यात येईल. 

(क) विहित मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास व अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास आणि त्यामुळे अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्त्यांचा प्रश्न 
निर्माण झाल्यास ती जबाबदारी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय यांची 
राहील. 

(ड) अस्थायी पदांचे वेतन व भत्त्यावरील खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


३. सदरचा खर्च खालील संबंधित लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 2020-29 या 
वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१) २०५५-पोलीस, (००) (००१) संचालन व प्रशासन, (००) (०१) पोलीस निरीक्षणालये. 


२) २०५५-पोलीस, (००) १०९ जिल्हा पोळीस १०९ (00) (09) जिल्हा पोलीस बल. 
३) २०५५-पोलीस -(००) (०१) गुन्हे अन्वेषण विभाग (००) (१०१) (००) (०५) दहऱशतवाद 


विरोधी पथक (२०५५ ०५७१) (योजनेत्तर/दत्तमत). 


४ २०५५-पोलीस (००) १०९ जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल. 


५) २०५५-पोलीस, (00) (०५) दहडतवाद विरोधी पथक (२०५५ ०५७१) (योजनेत्तर/दत्तमत). 


४. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२० अन्वये, प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२१११५०५३५४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dinesh Appaji Sast 


° 
D ) | n e S h DN: c=IN vernment of Maharasht Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharas! 
Appaji Sast 
p p ठे] | a 5 e Date: 2020.09.21 11:50:51 +05'30' 


(दिनेश सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (७० प्रती महासंचालक व पोळीस 

महानिरीक्षक यांच्या कार्यालयामार्फत सर्व संबंधित कार्यालयांना). 

) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 

) 

) 

) 


२ 


Ce wv 


o~ 


4 


£39) 


वित्त विभाग (व्यय-७) / वित्तिय सुधारणा-१. 
कार्यासन बीयुडी-१/पोल-१अ/पोल-५ब, गृह विभाग, मुंबई. 
निवड नस्ती, पोल-३. 


9 
é 


पृष्ठ १४ पैकी 3 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : सीटीई-३६१८/प्र.क्र.१०/पोल-३, 
दिनांक: २१ सप्टेंबर, २०२० चे सहपत्र. 


पोलीस अधीक्षक/ पोलीस आयुक्‍त व पोलीस उपअधिक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ. 


मागील मुदतवाढीचा पदाचे नांव 
शासन निर्णय व दिनांक 


शासन निर्णय, गृह विभाग, | शासन निर्णय, गृह विभाग | पोळीस महासंचालक कार्यालयातील 
क्र.पीएमएन-०३९७/सीआर- | क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र. | नियंत्रण कक्षासाठी पोलीस अधीक्षक 
४७४/ पोल-५ब, १०/पोल-३, संवर्गाची - २ पदे 

दि.२६०२.२००१व दि. १७.०३.२०२० पोलीस महासंचालक कार्यालयातील 
क्र.रापोसे-०५/ २००१/ नियंत्रण कक्षासाठी पोलीस 
सीआर-१६२/ पोल-१अ, उपअधीक्षक संवर्गाची - २ पदे 
दि.५.७.२००१ 


१) शासन निर्णय, गृह विभाग, | शासन निर्णय, गृह विभाग 
क्र.रापोसे-०१/२००१/ क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र. 
प्र.क्र.४३/ पोल-१अ, १०/पोल-३, 
दि.२९.८.२००५व दि. १७.०३.२०२० 
दि.२४.११.२००५ 
२) शासन शुध्दीपत्र 
क्र.रापोसे-०१/२००१/ 
प्र.क्र.४३/पोल-१अ, 
दि.१.७.२००६ 
१. अपर पोलीस अधीक्षक, अकोला 


१) शासन निर्णय, गृह विभाग, | शासन निर्णय, गृह विभाग | १. अपर पोळीस अधीक्षक, अकोला 


क्र.रापोसे-०१/२००१/ क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र. | २. अपर पोलीस अधीक्षक, वाशिम 
प्र.क्र.४३/ पोल-१अ, १०/पोल-३, ३. अपर पोलीस अधीक्षक, हिंगोली. 
दि.२९.८.२००५ व दि. १७.०३.२०२० ४. अपर पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार 


दि.२४.११.२००५ ५. अपर पोलीस अधीक्षक, नाशिक 
२) शासन शुध्दीपत्र ग्रामीण 


क्र.रापोसे-०१/२००१/ ६. अपर पोलीस अधीक्षक, भंडारा 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


ii 

दि.१.७.२००६ ८. अपर पोलीस अधीक्षक, बारामती, 
जिल्हा पुणे ग्रामीण 
९. अपर पोलीस अधीक्षक, श्रीरामपूर, 
जिल्हा अहमदनगर 
११. अपर पोलीस अधीक्षक, वसई, 
जिल्हा ठाणे ग्रामीण. 
१२. अपर पोलीस अधीक्षक, 
गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर 
१३. पोलीस उप आयुक्त, आर्थिक 
गुन्हे विभाग, ठाणे आयुक्तालय 
१४. पोलीस उप आयुक्‍त, आर्थिक 
गुन्हे विभाग, पुणे आयुक्तालय 
१५. पोलीस उप आयुकत, आर्थिक 
गुन्हे विभाग, नागपूर आयुक्तालय 
१६. पोलीस उप आयुक्त, आर्थिक 
गुन्हे विभाग, नवी मुंबई 
१७. पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप 
आयुक्त, आर्थिक गुन्हे विभाग, गुन्हे 
अन्वेषण विभाग, गुन्हे, पुणे. 
१८. पोलीस उप आयुक्त, आर्थिक 
गुन्हे विभाग, मुंबई. 
१९. पोलीस उप आयुक्त, गुन्हे, मुंबई 
(प्रकटीकरण) 


२०. अपर पोलीस अधीक्षक, मोटार 
29. पोळीस उप आयुक्त, गुप्तवार्ता 


२२. प्राचार्य, राज्य राखीव पोलीस बल 
प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज, दौंड. 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


२३. पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक, 
ठाणे. 


२४. प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण 
विद्यालय, धुळे 

२५. अपर पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, 
पुणे. 


२६. अपर पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, 
नागपूर. 

२७. अपर पोलीस महासंचालक 
(सामुग्री व तरतुद) 

(पुर्वीचे सहायक पोळीस महानिरीक्षक, 
पोळीस महासंचाळक कार्यालय 
(Provision) साधनसामग्री इत्यादी हे 


पद) 
३. | शासन निर्णय, गृह विभाग, । शासन निर्णय, गृह विभाग | पोळीस अधीक्षक, तांत्रिक संशोधन 
क्र.रापोसे-०५/ २००१/ क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र. | कक्ष, दहशातवाद विरोधी पथक-१ पद 
१०/पोल-३, 
दि. १७.०३.२०२० पोळीस अधीक्षक, गुप्तवार्ता कक्ष, 


प्र.क्र.४३/ पोल-१अ, दि. 
११.५.२००१ व क्र.रापोसे- 
१३०८/ प्र.क्र.२२८/पोल-१अ, 
दि.२२.१०.२००९ 

४. | शासन निर्णय, गृह विभाग, । शासन निर्णय, गृह विभाग | पोलीस उप आयुक्त, 
क्र.रापोसे-०५/ २००१/ क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र. | औरंगाबाद हाहर-१ पद 

१०/पोल-३, 

दि. १७.०३.२०२० पोळीस उप आयुक्‍त, 

नाशिक शहर-१ पद 


दहडातवाद विरोधी पथक-१ पद 


प्र.क्र.४३/ पोल-१अ, दि. 
११.५.२००१व 
क्र.रापोसे-१३०८/ 
प्र.क्र.२२८/पोल-१अ, 
दि.२२.१०.२००९ 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, |। झासन निर्णय, गृह विभाग | १. पोलीस उपअधीक्षक / सहाय्यक 


क्र.रापोसे-०५/ २००१/ क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र. 
सीआर-१६२/ पोल-१अ, १०/पोल-३, 
दि.६.१.२००६, दि.५.६.२००६ | दि. १७.०३.२०२० 

व दि.१०.११.२००६ 


पोलीस आयुक्त, गुन्हे विभाग, मुंबई 


२. पोलीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
शाखा, पोळीस अधीक्षक कार्यालय, 
नागपूर ग्रामीण. 


३. पोलीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
शाखा, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, 
जळगाव. 


४. पोलीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
शाखा, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, 
भंडारा. 


५. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, दहशत 
विरोधी पथक, औरंगाबाद 

६. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, दहशत 
विरोधी पथक, नागपूर 

७. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, दहशत 
विरोधी पथक, मुंबई आयुक्तालय, 
मुंबई 

८. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, दहशत 
विरोधी पथक, मुंबई आयुक्तालय, 
मुंबई 

९. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, दहशत 
विरोधी पथक, मुंबई आयुक्तालय, 
मुंबई 

१०. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
वाहतूक, भिवंडी, ठाणे आयुक्तालय, 
ठाणे 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


११. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
वाहतूक,कल्याण डोंबिवली, ठाणे 
आयुक्तालय, ठाणे 

१२.सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
वाहतूक, उल्हासनगर/ अंबरनाथ, 
ठाणे आयुक्तालय, ठाणे 


१३. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
कळवा विभाग, ठाणे आयुक्तालय, 
ठाणे 

१४. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
आर्थिक गुन्हे व सायबर क्राईम, ठाणे 
आयुक्तालय, ठाणे. 

१५. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, नवी 
मुंबई वाहतूक विभाग,नवी मुंबई 
आयुक्तालय, नवी मुंबई 

१६. पोलीस उपअधिक्षक ( वाहतुक), 
बिनतारी संदेश, पुणे 

१७. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त 
(आस्थापना), पुणे आयुक्तालय, पुणे 
१८. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
विश्रामबाग, पुणे आयुक्तालय, पुणे 
१९. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
आर्थिक गुन्हे व सायबरक्राईम, पुणे 
आयुक्तालय, पुणे 


२०. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, 
वाहतूक विभाग ३, पिंपरी चिंचवड, 
पुणे 
२१. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, 
वाहतूक प्रशासन, पुणे आयुक्तालय, 
पुणे 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


२२. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, 
चतुःश्रुंगी विभाग, पुणे आयुक्तालय, 
पुणे 

२३. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, 
स्वारगेट विभाग, पुणे आयुक्तालय, 
पुणे 

२४. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
अजनी विभाग, नागपूर आयुक्तालय, 
नागपूर 

२५. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
सक्करदरा विभाग, नागपूर 
आयुक्तालय, नागपूर 

२६. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, 
वाहतूक पूर्व, नागपूर आयुक्तालय, 
नागपूर 

२७. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, 
अंबाझरी विभाग,नागपूर आयुक्तालय, 
नागपूर 

२८. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, 
आर्थिक गुन्हे व सायबर क्राईम, 
नागपूर आयुक्तालय, नागपूर 

२९. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, 
मुख्यालय, नागपूर आयुक्तालय, 
नागपूर 

३०. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, 
पाचपावली विभाग,नागपूर 
आयुक्तालय, नागपूर 


३१. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
औरंगाबाद वाहतूक विभाग, 
औरंगाबाद आयुक्तालय, औरंगाबाद 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


३२. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
सिडको विभाग, औरंगाबाद 
आयुक्तालय, औरंगाबाद 

३३. सहाय्यक पोळीस आयुक्त, 
अमरावती शहर वाहतूक विभाग, 
अमरावती आयुक्तालय, अमरावती 
३४. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
वाहतूक विभाग, सोलापूर 
आयुक्तालय, सोलापूर 

३५. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, 
नाशिक वाहतूक विभाग, नाशिक 
आयुक्तालय, नाशिक 


३६. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, 


आर्थिक गुन्हे व सायबर क्राईम, 
नाशिक आयुक्तालय, नाशिक 

३७. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
जयसिंगपूर उपविभाग, जि. कोल्हापूर 
३८. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
सातारा ग्रामीण उपविभाग, 
जि.सातारा 

३९. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
मंगळवेढा उपविभाग, जि.सोलापूर 
ग्रामीण 

४०. पोलीस उपअधीक्षक, आर्थिक 
गुन्हे व सायबर क्राईम ठाणे ग्रामीण 


४१. पोलीस उपअधीक्षक, वाहतूक 
विभाग, ठाणे ग्रामीण 


४२. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
बोईसर उपविभाग, जि.ठाणे ग्रामीण 


४३. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
उमरगा उपविभाग, जि.उस्मानाबाद 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, 
क्र.रापोसे-०५/ २००१/ 
सीआर-१६२/ पोल-१अ, 
दि.६.१.२००६, दि.५.६.२००६ 
व दि.१०.११.२००६ 


अंजनगाव उपविभाग, जि.अमरावती 
ग्रामीण 

४५. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
लोहमार्ग जालना रेल्वे उपविभाग, 
जि.नागपूर लोहमार्ग 

४६. पोलीस उपअधीक्षक, महिला 
अत्याचार प्रतिबंधक विभाग, मुंबई 

४७. पोळीस उपअधीक्षक (नागरी 
हक्‍क संरक्षण), नांदेड परिक्षेत्र, नांदेड 
४८. पोलीस उपअधीक्षक, सायबर 
क्राईम सेल, राज्य गुन्हे अन्वेषण 
विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४९. पोलीस उपअधीक्षक, आर्थिक 
गुन्हे विभाग, राज्य गुन्हे अन्वेषण 
विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

yo. पोलीस उपअधीक्षक, अन्टी 
चिटिंग सेल, राज्य गुन्हे अन्वेषण 
विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५१. पोलीस उपअधीक्षक, अंमली 
पदार्थ विरोधी कक्ष, राज्य गुन्हे 
अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५२. पोलीस उपअधीक्षक, राज्य 
गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई 

५३. पोलीस उपअधीक्षक, 
गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र 

मुंबई 

५४. पोलीस उपअधीक्षक, राज्य 
गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


५५. पोळीस उपअधीक्षक, आर्थिक 


गुन्हे शाखा, पोलीस 
कार्यालय, रत्नागिरी. 


५६. पोळीस उपअधीक्षक, 
गुन्हे शाखा, पोलीस 
कार्यालय, बीड. 


५७. पोलीस उपअधीक्षक, 
गुन्हे शाखा, पोलीस 
कार्यालय, सिंधुदुर्ग. 


५८. पोलीस उपअधीक्षक, 
गुन्हे शाखा, पोलीस 
कार्यालय, उस्मानाबाद. 


५९. पोळीस उपअधीक्षक, 
गुन्हे शाखा, पोलीस 


कार्यालय, रायगड. 


go. पोलीस उपअधीक्षक, 
गुन्हे शाखा, पोलीस 
कार्यालय, पालघर. 


६१. पोलीस उपअधीक्षक, 
गुन्हे शाखा, पोलीस 
कार्यालय, लातूर. 


६२. पोलीस उपअधीक्षक, 


गुन्हे शाखा, पोलीस 
कार्यालय, कोल्हापूर. 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


अधीक्षक 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


६३. पोलीस उपअधीक्षक, आथिक 
गुन्हे शाखा, पोलीस अधीक्षक 
कार्यालय, परभणी. 


६४. उपप्राचाय व पोलीस 
उपअधीक्षक, प्रशिक्षण, सोलापूर 

६५. उपप्राचार्य, राज्य राखीव पोलीस 
बल, प्रशिक्षण विद्यालय, नानवीज, 
पुणे 

६६. उपप्राचाय व पोलीस 
उपअधीक्षक, प्रशिक्षण, खंडाळा 


६७. उपप्राचाय व पोलीस 
उपअधीक्षक, प्रशिक्षण, अकोला 

६८. उपप्राचाय व पोलीस 
उपअधीक्षक, प्रशिक्षण, नानवीज-दौंड 
६९. उपप्राचाय व पोलीस 
उपअधीक्षक, प्रशिक्षण, जालना 

७०. उपप्राचाये व पोलीस 
उपअधीक्षक, प्रशिक्षण, नागपूर 

७१. उपप्राचाये व पोलीस 
उपअधीक्षक, यु.ओ.टी.सी., नागपूर 


७२. पोलीस उपअधीक्षक (बिनतारी 
संदेश) (अभियांत्रिकी), पूर्व विभाग, 


नागपूर 

७३. पोलीस उपअधीक्षक (बिनतारी 
संदेश) (अभियांत्रिकी), पश्चिम विभाग, 
पुणे 

७४. पोलीस उपअधीक्षक (बिनतारी 


संदेश) (अभियांत्रिकी), नवी मुंबई 
७५. पोलीस उपअधीक्षक 
(अभियांत्रिकी), बिनतारी संदेश, पुणे 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


og. सहायक पोळीस आयुक्‍त, 
बिनतारी dear (अभियांत्रिकी), पुणे 
शहर 

७७. सहायक पोळीस आयुक्‍त, 
बिनतारी dear (अभियांत्रिकी), 
नागपूर शहर 

७८. पोलीस उपअधीक्षक, बिनतारी 


संदेश (अभियांत्रिकी), नांदेड परिक्षेत्र 
शासन निर्णय, गृह विभाग, | शासन निर्णय, गृह विभाग | १. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
क्र.रापोसे-०५/ २००१/ क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र. | तिरोडा उपविभाग, जि.गोंदिया 
सीआर-१६२/ पोल-१अ, १०/पोल-३, २. उपविभागीय पोळीस अधिकारी, 
दि.५.७.२००१ दि.१७.०३.२०२० आमगांव उपविभाग, जि.गोंदिया 
उपरोक्त अनु.क्र.१ ते ६मध्ये नमूद केलेली पदे -5४--२७--४--७८--२११५ 


य 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


